सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२१ ते 
दि.३१/८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२१/प्र.क्र.४४/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२०/प्र.क्र.६०/५स, 
दि.१४/९/२०२० 


३) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/८५/२०२१, दि.२५/१/२०२१ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४/९/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२१-२०२२ 
साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदे 
दि.१/३/२०२१ ते ३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर १४६७ अस्थायी पदांची विगतवारी प्रपत्र अमध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष प्रपत्र ब 
मध्ये दर्शविले आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१५/२/२०२१ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र.४४/५स 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२१०२२४११२१००९६०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कक Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Josh 
anjiri : C=IN, o=Government Of Maharasht Ci 
M \d Textiles Department, postalCode=400032, 
MAHARASHTRA, 
G a n e ५ h b h u ५ h a n 2,5.4.20=91b4708db2a52d67517f30d81444f3844833dfc7<86d4244e 
1075¢97¢713180, 
ry f=) INumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e 
Joshi 239ba66cc 1 cf9a6cf2F iri 6312511011 
Date: 2021.02.24 11:26:01 +05'30 
(म.ग. जोशी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
त 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 

१३.वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती- कार्यासन पस. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र.४४/५स 


प्रपत्र- “अ 
शासन निर्णय क्रमांक राजस-२०२१/प्र.क्र.४४/५स, दि. २३ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी 
पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) ग्रेड पदांची संख्या 
३०००-8 
७४००-६ 
१६००-३० 
१9६०72३8न 


५ | सहायक निबंधक ९३००-३४८०० 
ब) अराजपत्रित 


६ | बरिच त्रण aa 
सहकार अधिकारी श्रेणी-१ 


arrest लघुलेखक 
लेखापाल वरिष्ट श्रेणी 


—O 


2 | सहकार अधिकारी श्रेणी-२ 
3 
१४ | विभागीय मूल्य निरीक्षक 


सलि | Oo 
a) 


सांख्यिकी सहाय्यक/ निरीक्षक 


छठ 


७ | सहायक सहकार अधिकारी 
वरीष्ठ 


cron 


A 


रे 


An 


_ 
र नळा 
शि] ा 


oe 
ze 
_५ | 
____| 
हि. 
ez 
ee 
a 
धे 
े 
रे 


9८ 


mn 


AD 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र.४४/५स 


प्रपत्र - “ब” 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र. योजना निहाय आस्थापना लेखाशिर्ष 
शि सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था 
(दत्तमत-२४२५००११) 
(भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
राज्य, पुणे (०१)(०३) पणन संचालक (दत्तमत २४२५ ००४९) (भारित 
२४२५०९९८) 
३ | संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण यांचे 
संचालनालय (२४२५००५८) 
४ | विभागीय व जिल्हा पातळी २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
५ | वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
पदे (०१)(०७) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ००८५) 
६ | Se वार्ता, समन्वय सेवा व पणन | २४२५-सहकार, १०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(संशोधन व सर्वेक्षण) (०१) पणन सहकारी संस्था 
(09)(09) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(०१)(०२) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी वर्ग 
(२४२५०३९९) 
७ । प्रतवारी विकास २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(०१)(०३) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 
८ | सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना ३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(०१)(०१) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 
९ | सहकार उपसा जलसिचन कक्ष २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 
(०५)(०१) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 
शि ०_। योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली मंजूर | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 


झालेला कर्मचारी वर्ग 


(०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
(दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


